प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या fessarar पहिल्या हप्त्याचा 
पहिळा भाग निधी रु.२०९,१६,९०,०००/- व राज्य 
शासनाच्या हिळऱ्याचा निधी रू.१३९,४४,६०,०००/- एवढा 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१२५/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 ASA रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे क्र. )-१२०२५/१/२०२४-३-- 
Pol.(E.file No.32 820) दि.०७.०९.२०२४ रोजीचे आदेश. 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र.जा.क्र. राव्यक-ग्रागू/ लेखा 
(प्रआयो)/१5 ॥]98॥॥11]81॥/अनु.जाती/२०२४/१ ८६८, दि.०९.०९.२०२४. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.६९/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०६.०८.२०२४ 
शासन नणय निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२४-२५ या 


आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या fessarar पहिल्या हप्त्याचा पहिळा भाग रु.२०९,१६,९०,०००/- (अक्षरी 


रुपये aR नऊ कोटी सोळा लक्ष नव्वद हजार wan एवढा निधी व समरूप राज्य हिस्सा 


रू.१३९,४४,६०,०००/- (अक्षरी रुपये एकशे एकोणचाळीस कोटी चव्वेचाळीस लक्ष साठ हजार फक्‍त ) असे 


एकूण रु. ३४८,६१,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीनशे अठ्ठेचाळीस कोटी एकसष्ट लक्ष पन्नास हजार फक्त ) 


इतका निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१२५/योजना-१० 


२. सदर खर्च सन २०२४-२५ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र हिक$्याचा निधी 


मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विहोष घटक 


योजना (०१) (०४) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 


वेतनेत्तर (२५०५ ए१०२) व राज्य fessarar निधी मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर 


कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी faary घटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 


योजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 


(वेतनेत्तर) (२५०५ ए १११) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 


योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेळी रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्कम, 


3) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍्कमेशी 


ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 


गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीची देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 


उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची व 


कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा शासन स्तरावरुन 


कारवाई केली जाईल. 


६. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा संदर्भीय क्र.४ येथील दिनांक 


०६.०८.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना सन 


२०२४-२५ अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी वितरीत करण्याच्या सूचनांना अनुसरुन व वित्त विभागाच्या 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२४ निधी वितरणाबाबतच्या दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१२५/योजना-१० 


परिपत्रकातील, केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार तसेच विभागास प्रदान 


केलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१४५५०२६५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash 
S ५1 b h a S h Baban Ingale 


DN: cn=Subhash Baban Ingale, 
B b o=Rural Development 
a a al Department, ou, 
email=subhash.ingale@mah.gov. 


in, c=US 
| Nn g a | e Date: 2024.09.24 15:43:50 +05'30' 


(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (वि.घ.योजना), मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१४ व १५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

८) निवड नस्ती (योजना-१०). 


AN AD 


a SC 


oc 
२: >. ६८७. > > «> > 


S 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


